पदोन्नती 

कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) संवर्गातून 
महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा गट-अ 
मधील उप विभागीय अधिकारी या पदावर 
पदोन्नतीउपरांत पदस्थापना. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः पीओजी-२०२०/प्र.क्र.२७३/सेवा-२ 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक: २७.११.२०२० 


वाचा:- सा.बां.वि.,शासन आदेशा क्र.पीओजी-२०२०/प्र.क्र.२७३/सेवा-२,दि.१२.११.२०२० 


SIRT आदेठा 


संदर्भाधीन शासन आदेशान्वये सन २०१९-२० च्या निवड सूचीतील कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) 


या संवर्गातील श्री.व्ही.के.साखरे (इ.मा.व.प्रवर्ग) यांना तात्पुरत्या स्वरुपात सेवाजेष्ठतेनुसार खुल्या प्रर्वगातील 


महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा, गट-अ मधील उप विभागीय अधिकारी(स्थापत्य) या पदावर पदोन्नती देण्यात 


आलेली आहे. प्रस्तुत शासन आदेशान्वये श्री.व्ही.के.साखरे यांची पदोन्नतीउपरांत पदस्थापना सा.बां. उप 


विभाग, अंजनगाव सुर्जी, जि.अमरावती या रिक्‍त पदावर करण्यात येत आहे. 


२.  श्री.व्ही.के.साखरे यांना संदर्भाधीन पदोन्नती आदेशातील अटी- शर्ती लागू राहतील. 
३.  श्री.साखरे यांना उप विभागीय अधिकारी (स्थापत्य) यांना शासन अधिसूचना, सामान्य प्रशासन विभाग, 


क्र.एसआरव्ही-२०१५/प्र.क्र.१५६/कार्या-१२, दि.२८.४.२०१५ व दिनांक १६.७.२०१५ व सुधारित अधिसूचना, 


दिनांक १५.६.२०१७ मधील तरतुदीनुसार विभागीय संवर्गाचे वाटप करण्यात येवून त्यांची पदस्थापना 


करण्यात येत आहे. 


8. संबंधित नियंत्रक अधिकारी यांना कळविण्यात येते की, त्यांनी श्री.साखरे यांना पदोन्नतीउपरांत 


पदस्थापनेच्या ठिकाणी रुजू होता यावे म्हणून स्थानिक पर्यायी व्यवस्था करुन पदमुक्‍त करावे व नवीन 


नियुक्तीच्या ठिकाणी हजर होण्यास सांगावे. तसेच ते पदस्थापनेच्या ठिकाणी रुजू न झाल्यास त्याबाबत 


शासनास कळवावे. 


शासन आदेश क्रमांकः पीओजी-२०२०/प्र.क्र.२७३/सेवा-२ 


सदर झासन आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२०११२७१२४१२३३४१८ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Patil Swati 
Sachin 


(स्वा. स. पाटील) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. महालेखापाल-१/ २ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर 
२. सर्व मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, 


. अधीक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, अमरावती 

. जिल्हा कोषागार अधिकारी, अमरावती 

. श्री.व्ही.के.साखरे उप विभागीय अधिकारी ( मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.वि., अमरावती यांच्यामार्फत) 
. मा. मंत्री, सार्वजनिक बांधकाम (उपक्रम वगळून) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

. मा. मंत्री सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

. मा. राज्यमंत्री, सार्वजनिक बांधकाम (उपक्रम वगळून)यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

९. 


मा. राज्यमंत्री सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


१०.अपर मुख्य सचिव (सा.बां.) यांचे स्वीय सहाय्यक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
११.सचिव (रस्ते) यांचे स्वीय सहाय्यक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१२.सचिव (बांधकामे) यांचे स्वीय सहाय्यक , सार्वजनिक बांधकाम विभाग,मंत्रालय, मुंबई. 
१३.कार्यासन सेवा-१,सेवा-३,आस्थापना- 9/3, सेवा-६, संगणक कक्ष, सा.बां.विभाग,मंत्राळय, मुंबई, 
१४.कार्यासन सेवा-२ (निवडनस्ती) सार्वजनिक बांधकाम विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


